महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा - २०२१ 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफरस केलेल्या, 
प्रतीक्षायादीवरील उमेदवारांचे विमा संचानालयातील 
तांत्रिक सहायक, गट-क पदावरील नियतवाटप रद्द 
करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
क्र. आस्थाप-२०१९/प्र.क्र.११/विमा प्रशासन, 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ११ मे, २०२३ 


वाचा : (१) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.१४४२/गट-क संयुक्‍त-तांस./२०२१/चोवीस, 
दि.२०.१२.२०२२ आणि दि.२३.०२.२०२३ 
(२) शासन ज्ञापन समक्रमांक दि.२७.१२.२०२२, दि.०९.०२.२०२३, दि.०३.०३.२०२३ 
व दि.०८.०३.२०२३ 
(3) शासनपत्र क्र.आस्थाप-२०२३/प्र.क्र.२६/विमा प्रशासन, दि.०३.०४.२०२३. 
(४ विमा संचालनालयाचे पत्र क्र.२६.२३/प्र-४५/जा.क्र.9७२/२०२३/प्रशासन, 
दि.०४.०५.२०२३ 


ज्ञापन :- 


महाराष्ट्र गट-क सेवा ( मुख्य ) परीक्षा -२०२१ या परीक्षेतील तांत्रिक सहायक, गट-क 
या संवर्गाच्या १४ पदांसाठी दि.१०.०९.२०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या मुख्य परीक्षेचा अंतिम 
निकाल महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने त्यांच्या संकेतस्थळावर दि.०८.१२.२०२२ रोजी प्रसिद्ध 
केला. प्रस्तुत परीक्षेच्या अंतिम निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
दि.२३.०२.२०२३ च्या पत्रान्वये, प्रतीक्षायादीवरील ६ उमेदवारांची शिफारस केली. त्यांचे 
नियतवाटप विमा संचालनालयास दि.०३.०३.२०२३ च्या ज्ञापनान्वये करण्यात आळे. सदर 
उमेदवारांनी दि.०३.०४.२०२३ पर्यंत विमा संचालनालयात ales: उपस्थित राहून 
नियुक्तीचा स्वीकार करणे आवश्‍यक असल्याचे दि.०३.०३.२०२३ च्या ज्ञापनात नमूद करण्यात 
आले होते. 

खाली नमूद १ उमेदवारांने नियुक्तीसाठी हजर राहण्याकरिता मुदतवाढीची मागणी 
केल्याने शासनपत्र दि.०३.०४.२०२३ अन्वये, त्यांना दि.०३.०५.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. तथापि, सदर वाढीव मुदतीत हे उमेदवार नियुक्तीसाठी हजर झालेले नाहीत 
किंवा त्यांनी पुन्हा मुदतवाढ देण्याची मागणी केलेली नाही :- 


अ. म.लो.आ. नाव उमेदवाराचा म.लो.आ. शिफारस प्रवर्ग 

क्र.| शिफारस क्रमांक मूळ प्रवर्ग 

| ५ DHIRBASSI BHAGYASHRI| 51 ST — Female — WT-1 
HIRASING Bemals 


यास्तव, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.मलोआ-१११९/प्र.क्र.११५/८, 
दि.०२.०८.२०१९ मधील तरतुदींनुसार सदर १(एक) उमेदवाराचे नियतवाटप, या ज्ञापनान्वये, 
रद्द करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः आस्थाप-२०१९/प्र.क्र.११/विमा प्रशासन 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०५१११२४४३२५९०५ 


असा आहे. सदर ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


VIJAY DATTATRAYA 
SHINDE 


(वि. द. शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) संचालक, विमा संचालनालय, गृहनिर्माण भवन (म्हाडा), २६४, पहिला मजला, 
कलानगर समोर, वांद्रे (पूर्व, मुंबई- Yoo ०५१ 

2) सह सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, त्रिशूल गोल्ड फिल्ड, प्लॉट नंबर ३४, 
सेक्टर ११, सरोवर विहार समोर, बेलापूर सीबीडी, नवी मुंबई. 

यांना त्यांच्या दि.२३.०२.२०२३ च्या पत्रासोबत प्राप्त झालेल्या, उपरोक्त 

एक उमेदवाराच्या, मुख्य परीक्षेच्या वेळी सादर केलेल्या ओळखपत्राची प्रत (मूळ) 
तसेच ईमेलद्वारे Wel ऑनलाईन अर्जांची प्रत यासोबत परत करण्यात येत आहेत. 

३) सर्व संबंधित उमेदवार (ई मेल द्वारे) 

४) निवडनस्ती (विमा प्रशासन). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


